सहायक आयुक्त (तांत्रिक), महाराष्ट्र तांत्रिक 
सेवा, गट-ब या पदावर सरळ सेवेने 
नियुक्तीबाबत... 

श्री. गणेश वसंत वंडकर- शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. सपवनि-३७०३०/२०/२०२३-)ए7५९॥०%-2-0॥॥॥) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. सपवनि-३७०३०/२०/२०२३-)₹5७५<1७८- 
२-७॥॥॥, दिनांक २४ जानेवारी, २०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ येथील अट क्र.६ 


“उमेदवार यांना पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
झाल्यानंतर अन्यथा देय असल्यास काढण्यास परवानगी देण्यात येत आहे व त्यानंतरची 
वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक पूर्ण केल्यानंतर काढण्यास परवानगी 
देण्यात येईल.” 


ऐवजी 


“परिवीक्षा कालावधीत वेतनवाढ - परिवीक्षाधीन उमेदवारास परिवीक्षा कालावधीमध्ये 
कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. ज्यावेळी त्याने परिवीक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यामूळे त्याचे परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचे आदेशा 
निर्गमित होतील त्यानंतर संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवार वेतनवाढ मिळण्यास पात्र होईल. 
तसेच तो परिवीक्षाधीन नसता तर, त्याला जे वेतन मिळाले असते असे वेतन व आनुषंगिक 
थकबाकी देण्यात येईल. 


मात्र परीवीक्षा काळावधीत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु असल्यास, अझ्ा प्रकरणी 
शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीअंती, परिवीक्षाधीन उमेदवार निर्दोष असल्याचे सिध्द झाल्यास, तो 
परीवीक्षाधीन नसता तर, त्याला जे वेतन मिळाले असते ते वेतन व आनुषांगिक थकबाकी देण्यात 
येईल. तथापि, शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीअंती परिवीक्षाधीन उमेदवार दोषी असल्याचे सिध्द 
झाल्यास व त्यास सेवा समाप्ती अथवा सेवेतून बडतर्फ करणे या व्यतिरिक्त अन्य शिक्षा दिल्यास, 
तो परिवीक्षाधीन नसता तर, ज्याला जे वेतन मिळाले असते असे काल्पनिक वेतन निश्चित करुन 
वेतन देण्यात यावे तथापि त्या अनुषंगाने देय होणारी थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही.” 


अशी वाचण्यात यावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सपवनि-३७०३०/२०/२०२३-०६$((8८-२-७५॥ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११३१२०६७२०२ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=63 1cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e86fb20 
26c1add12d27e41, postalCode=41 rashtra, 


00032, st=Maharashtr: 
B A B U RA O Pp AWA R serialNumber=2F AFF40BB05D156355556F7264A3A59AD12DD42F1 
83422309976C41CE28C0A1D, cn=SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


(श्रीकृष्ण पवार) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. गणेश वसंत वंडकर, 
मोहनकुंज को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., 
प्लॅट नं.६०४, सी विंग, मंगेशी सिटी फेज-१, 
कोलिवली रोड, कल्याण (पश्चिम)-४२१ ३०१. 
जिल्हा- ठाणे 


प्रत: 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचाळक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 

५. आयुक्त (FANE), वस्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


